सन २०२४-२५ मध्ये RKVY HERAT अंतर्गत 
कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा 
दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राहोअ-२०२४/प्र.क्र.१५५/८-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ७ ऑक्टोबर, २०२४. 


संदर्भ-: 
१. केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या संकेत स्थळावरील राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या 


मार्गदर्शक सुचना. 


. कृषि विभाग, शासन पत्र, क्रमांक CSS २०२४/७.३.१२/२-॥ दिनांक १३.०५.२०२४ 

. कृषि विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक राशहोअ-४४२४/प्र.क्र.१२७/८-अ, दि. २८.०५.२०२४. 

. कृषि विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक राशोअ-२०२४/प्र.क्र.१५५/८-अ, दि. ११.७.२०२४. 

. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 


यांचे पत्र क्र. १-१५/२०२४ आरकेव्हीवाय/३, दि. ११.०९.२०२४ 


. कृषि संचालक (वि. व प्र.) यांचे पत्र क्र.वि.प्र.३/कोक्षेवि/अनु/प्र.क्र.9/र-१०१/२४, दि. ३०.०९.२०२४ 


प्रस्तावना -: 

सन २०२२-२३ पासून कोरडवाहू क्षेत्र विकास(१॥1)) हा कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना RKVY कॅफ्टेरिया अंतर्गत घेण्यात येत आहे. त्याकरिता केंद्र व राज्य हिऊ्याचे अनुदानाचे 
प्रमाण ६०:४० असे आहे. 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY कॅफ्टेरिया अंतर्गत समाविष्ट केल्यामुळे RKVY च्या 
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील SLSC च्या दिनांक ३.५.२०२४ रोजीच्या बैठकीत केंद्र हिस्सा 
रु.२२००.०० लाख व त्यासाठीचा पूरक राज्य हिस्सा रु.१४६६.६७ लाख याप्रमाणे एकूण 
रु.३६६६.६७ लाख निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय 
शाश्वत शोती अभियान (NMSA) अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) अंतर्गत सन २०२४-२५ साठी 
रु. ३६६६.६७ लाख इतक्या निधीच्या वार्षिक कृति आराखड्यास दिनांक २८ मे, २०२४ च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर योजनेसाठी संदर्भ क्र. ४ शासन 
निर्णयान्वये सन २०२४-२५ करिता अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्याचा केंद्र हिस्सा 
रु.५१.०० लाख अनुरुप राज्य हिस्सा रु.३४.०० लाख असा एकूण ८५.०० लाख निधी आयुक्‍त (कृषि) 
यांना वितरीत केला आहे. 

केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ५ अन्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) अंतर्गत कोरडवाहू 
क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमासाठी सन २०२४-२५ करिता अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी दुसर्‍या 
हप्त्याचा केंद्र हिस्सा रु. ९.०० लाख निधी वितरित केला आहे. त्यास अनुरुप राज्य हिस्सा रु.६.०० 
लाख असा एकूण १५.०० लाख निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय -: 


१. सन २०२४-२५ मध्ये RKVY कॅफ्टेरिया अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमाच्या 
अंमलबजावणीकरिता अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी प्राप्त झाळेला दुसरा हप्ता केंद्र हिस्सा रु.९.०० 
(रुपये नऊ लाख फक्त) त्यास अनुरुप राज्य हिस्सा रु.६.०० लाख (रुपये सहा लाख फक्त) असा 
एकूण रु.१५.०० लाख (रुपये पंधरा लाख फक्त) इतका निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
अनुसूचित मागणी क्र.टी-५, मागणी क्र.टी-५, 
जमाती २४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 


७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, ७९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 


(०१)(१९) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- 
र्ण क्षेत्र विकास व हवामान बदल 


(09)(20) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- 
yo क्षेत्र विकास व हवामान बदल 


श्वत शोती, सनियंत्रण, प्रतिमानकरण व 
ंपर्क कार्यक्रम (केंपुयो) (केंद्र हिस्सा- 


श्वत शोती, सनियंत्रण, प्रतिमानकरण व 
Uc कार्यक्रम (केंपुयो) (राज्य हिस्सा- 


४०%) (जनजाती क्षेत्र उपयोजना) 
कार्यक्रम) (अनुसूचित जमाती) 
२४०१ ए ५४८) ३३ अर्थसहाय्य. 


६०%) (जनजाती क्षेत्र उपयोजना) 
कार्यक्रम) (अनुसूचित जमाती) 
२४०१ ए ५३९) ३३ अर्थसहाय्य. 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधी कोषागारातून आहरित करण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांना 
नियंत्रक अधिकारी व सहायक संचालक (ळेखा-१, कृषी आयुक्‍ताळय यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी 
राज्य शासनास सन २०२४-२५ करीता मंजूर केलेल्या कृति आराखड्यानुसार तसेच केंद्र शासनाच्या 
दिनांक २० मे, २०२४ रोजीच्या पत्रान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार सदर योजनेची 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून 
अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता 
वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित करावे. 


५. योजनेचा सविस्तर त्रैमासिक प्रगती अहवाल पुढील त्रेमासिकाच्या पहिल्या महिन्यांच्या १० 
तारखेपर्यंत त्याचप्रमाणे वार्षिक प्रगती अहवाल आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३ महिन्यांच्या कालावधीत 
कृषी व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषी मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडे तसेच राज्य शासनाकडे 
पाठविण्यात यावा. 


६. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीचा निधी अनुसूचित जमाती लाभार्थ्याकरीता खर्च करण्यात यावा. 


७. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दिनांक 09.08.2028 व 24.09.2028 रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी 
शर्तीची पूर्तता करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४१००७१८४९११६८०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VAISHALI 
MACHHINDRANATH 
TAMBE 


(वैशाली तांबे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०० ०३२. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
. सचिव (आदिवासी), आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
५. आयुक्त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. संचालक (सवी, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी, 
८. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर 
१०. महालेखापाल (लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर 
११. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
१२. संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई 
१३. सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (कार्या- २3/१४-ओअ) कृषि व 
पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
१४. वित्तविभाग (का. व्यय-१/ अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई 
१५. आदिवासी विकास विभाग(कार्यासन-९), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१६. निवडनस्ती ८-ओ 


